महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील 
“वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांचा राजीनामा मंजूर 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

शासन आदेश क्रमांकः राजीना-२०२१/प्र.क्र.४०३/सेवा-३ 
दहावा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय,मुंबई- Yoo ००१. 
तारीख: ९ एप्रिल, २०२१. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र. ३३/९२/ ८, दिनांक 
०२/१२/१९९७. 


प्रस्तावना :- 


खालील तक्त्यात नमूद वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या 
शिफारशीनुसार / स्वतंत्र निवड मंडळामार्फत वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या पदावर नामनिर्देशनाने झाली असुन त्यांनी 
अर्जान्वये शासन सेवेतील त्यांचा वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या पदाचा राजीनामा शासनास सादर केलेला आहे. 


शासन आदेशा :- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर परिच्छेदात नमूद तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे वैद्यकिय 
अधिकारी यांनी राजीनामा मंजूर करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन 
निर्णयातील अटी व शर्तीची पूर्तता करीत असल्याने, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम २२ (१ 
मधील तरतुदीनुसार तसेच, संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार त्यांचा राजीनामा त्या तक्त्यातील 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र.४ मध्ये नमूद दिनांकास शासनास राजीनामा मंजूरीसाठी दिलेल्या सूचनेनुसार 
स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद दिनांकापासून (म.नं.) त्यांचा राजीनामा मंजूर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | नाव कार्यालय राजीनामा दिल्याचा राजीनामा 
दिनांक स्विकारल्याचा दिनांक 
१ Q 3 8 4 
१) | ST. दिनेश जयराम साखरे | प्रा आ के कसनसूर, जि. | दिनांक २६.०५.२०१६ | दिनांक 24.08.2098 
गडचिरोली 
२ | डा. विशाल डांकरराव उपजिल्हा रुग्णालय | दिनांक २८.०९.२०१५ | दिनांक २८.०९.२०१५ 
गाजीमवार कामठी, जि. नागपूर 
३) | डॉ. प्रदिप बिधान बिस्वाळ | महिला रुग्णालय | दिनांक १८.०४.२०२० | दिनांक १८.०५.२०२० 
गडचिरोली, जि. 
गडचिरोली 
४ | डा.श्रीकांत भगवंत गेडाम । जिल्हा रुग्णालय | दिनांक २३.०९.२०१५ | दिनांक १०.१०.२०१५ 
गडचिरोली 
पौ | ST. विश्वजीत प्रकाश डागा स्मृती शासकिय | दिनांक ०९.०९.२०१९ | दिनांक 08.08.2098 
पाटील रुग्णालय नागपूर 
६ | डॉ. सागर जगदिश गवई | प्रा आ के नाचणगाव, जि. | दिनांक ०१.०३.२०१६ | दिनांक ०१.०४.२०१६ 
वर्धा 


७ । ST. मोरारजी मोहन प्रा आ कें चंदनखेडा, जि. | दिनांक २३.०९.२०१९ | दिनांक २३.०९.२०१९ 
पुसनाके चंद्रपूर 
८) | डॉ. रश्‍मी अविनाठा उपजिल्हा रुग्णालय | दिनांक ०८.०९.२०१८ | दिनांक ०८.१०.२०१८ 
खिळेकर हिंगणघाट, जि. वर्धा 
९) | ST. अरुणकुमार LAAT उपजिल्हा रुग्णालय | दिनांक २०.०४.२०१६ | दिनांक २०.०४.२०१६ 
नागे शिरपुर, जि. धुळे 
qo) | डॉ. पराग अशोक डुंबरे | प्राआके आळे, जि. पुणे । दिनांक २४.०५.२०१८ | दिनांक २४.०६.२०१८ 
११) | डॉ. भारत वनाजी अहिरे । उपजिल्हा रुग्णालय | दिनांक ०६.१२.२०१८ | दिनांक ०६.१२.२०१८ 
त्र्यंबक, जि. नाशिक 
१२) | डॉ. सोनाली पराग पाथरे । जिल्हा रुग्णालय | दिनांक ०२.०३.२०१९ | दिनांक १०.०६.२०१९ 
रत्नागिरी जि. रत्नागिरी 
१३) | डॉ. अविनाठा परशराम प्रा आ कें निमोण, जि. | दिनांक २६.११.२०१९ | दिनांक २६.११.२०१९ 
गाडे, अहमदनगर 
2. सदर शासन आदेशा वाचा येथे नमूद शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही 


१०९२/१०३३/प्र.क्र. ३३/९२/ ८, दिनांक ०२/१२/१९९७. अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार व त्यातील तरतुदीनुसार तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम २२ (१) मधील 
तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. 


सदर शासन BT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४०८१६३३३३०३१७ असा आहे. सदर शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Varsha Munja Bharose 
Va I S h a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

ou=Public Health Department, 

‘ postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da 
M (1 Nn) a 20b708981b5122e87c8346c4cc7468f821, 

serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99 

cd85325223aceef69d02bd455b7ca6972491 
B h a ro S e 623e0, cn=Varsha Munja Bharose 

Date: 2021.04.09 15:04:03 +05'30' 

(व. मु. भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य भवन, मुंबई. 

२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 

३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 

४. महालेखापाल, लेखापरीक्षा-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

५. महालेखापाल, लेखापरीक्षा-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

६. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई 

७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ (नागपूर,नाशिक,कोल्हापुर,पुणे) 
जिल्हा शल्य चिकित्सक (नाशिक,अहमदनगर,रत्नागिरी,पुणे,धुळे,वर्धा,चंद्रपूर,नागपूर, 
गडचिरोली) 

९. जिल्हा आरोग्य अधिकारी,जिल्हा परिषद (नाशिक,अहमदनगर,रत्नागिरी,पुणे,धुळे,वर्धा, 
चंद्रपूर,नागपूर,गडचिरोली) 


११. 
१२. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी (नाशिक,अहमदनगर,रत्नागिरी,पुणे,धुळे,वर्धा,चंद्रपूर, 
नागपूर,गडचिरोली) 

संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्यामार्फत. 
निवडनस्ती (कार्यासन, सेवा-३). 


